RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १४ ] 


शनिवार, फेब्रुवारी २८, २०१५ / फाल्गुन ९, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक केव्हीबी. १२१३ /( सं.क्र . ५२० )/उद्योग-६.- ज्याअर्थी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक केव्हीबी-२००६ /( ७४५४ )/ 
उद्योग -६ , दिनांक १४ डिसेंबर २००७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वार्षिक लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे याचे काम 
दिनांक १ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२ या ५ वर्षांच्या कालावधीकरिता नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवाशर्ती) 
अधिनियम , १ ९ ७१ (१९ ७१ चा ५६) चे कलम २० चे पोट -कलम ( १) अन्वये भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकडे सोपवण्यात आले 


होते ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई, दिनांक ३१ मार्च २०१२ नंतरसुद्धा महाराष्ट्र 
राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे लेख्यांचे लेखापरीक्षण भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकडेच कायम ठेवू इच्छितात आणि भारताचे 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवाशर्ती), अधिनियम , १९ ७१ यांच्या कलम २० चे पोट- कलम (१) यान्वये महाराष्ट्र राज्य खादी 
व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वार्षिक लेख्यांचे लेखापरीक्षण सोबतच्या जोडपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर चालू ठेवण्याचे मान्य केले आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १ ९ ६० यांच्या कलम २५ च्या पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
तसेच महालेखापाल ( वाणिज्यिक लेखापरीक्षण) महाराष्ट्र , मुंबई यांच्याशी सल्ला मसलत करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र राज्य खादी व 
ग्रामोद्योग मंडळाच्या आणि त्यांच्या वार्षिक लेख्याचे लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी दिनांक १ एप्रिल २०१२ पासून दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर 
या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता सोबतच्या जोडपत्रात दिलेल्या अटी व शर्तीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपवीत आहे . 


जोडपत्र 


१ . 


भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे त्यांच्यावतीने आणि त्यांना दिलेल्या निर्देशांच्या व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे लेखापरीक्षण 
करण्यासाठी एका प्राथमिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचे सूचवू शकतील अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाच्या बाबतीत देय होणारे 
शुल्क महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने अदा करावयाचे आहे . अशा प्रकारे लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली नसेल त्याबाबतीत 
भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी लेखापरीक्षणासाठी केलेला खर्च मंडळाकडून त्यांना अदा करण्यात येईल . 


भाग चार - ब - ३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २८ , २०१५ / फाल्गुन ९, शके १९ ३६ 


. 


२ . अशारितीने प्राथमिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असेल त्याबाबतीत प्राथमिक लेखापरीक्षकांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाव्यतिरिक्त 
भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना हिशोबाची नमुना तपासणी करण्याची तसेच प्राथमिक लेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षा अहवालावर भाष्य 
करण्याचे तसेच त्याला पुष्टी देण्याचे अधिकार असतील . 

३ . भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना किंवा लेखापरीक्षणासाठी त्यांना नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांना शासनाच्या हिशोबाच्या लेखापरीक्षणासंबंधात असलेले सर्व अधिकार व विशेषाधिकार व प्राधिकार असतील. 


४ . 


लेखापरीक्षणाचा अहवाल भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली इतर व्यक्ती नियामक मंडळाला सादर 
करील . अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या अहवालाची प्रत त्यावरील स्वतःच्या अभिप्रायासह नियामक मंडळ शासनाला सादर करील . नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक 

सुद्धा लेखापरीक्षा अहवालाची 

एक प्रत परस्पर शासनाला सादर करतील . 
५ . भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यावर लोकहितास्तव सोपविलेली लेखापरीक्षणाची जबाबदारी ही दिनांक १ एप्रिल २०१२ ते 
३१ मार्च २०१७ या ५ वर्षांच्या कालावधीतील हिशोबासाठी असेल. 


भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात लेखापरीक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळाला सादर करण्याचे 
अधिकार असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लटके, 


वै. 

भू . 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २८ , २०१५ / फाल्गुन ९, शके १९ ३६ 


لہ 


1 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 26th February 2015 


NOTIFICATION 


THE BOMBAY KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES ACT , 1960 . 


No. KVIB.1213/ (RR -520 )/IND-6.—Whereas the audit of the accounts of the Maharashtra State 
Khadi and Village Industries Board and its Financial Accounts was entrusted to the Comptroller 
and Auditor General of India under Government Letter , Industries , Energy and Labour 
Department, No. KVB.2006 /( 7454 )/IND -6 , dated 14th December 2007 for a period of five years 
from the 1st April 2007 to 31st March 2012 under sub -section ( 1) of section 20 of the Comptroller 
and Auditor General’s (Duties, Powers and Condition of Service ) Act, 1971 (56 of 1971 ) ; 


And whereas , the Chief Executive Officer , Maharashtra State Khadi and Village Industries 
Board , Mumbai desire to continue the audit of the accounts of the Maharashtra State Khadi and 
Village Industries Board and its audit of accounts beyond 31st March 2012 and the Comptroller 
and Auditor General of India has agreed to continue the audit of the accounts of Maharashtra 
State Khadi and Village Industries Board s under sub - section ( 1) of section 20 of the Comptroller 
and Auditor General s (Duties, Powers and Condition of Service ) Act, 1971 on the terms and the 
condition mentioned in Annexure hereto . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 25 of the 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board Act, 1960 the Government of Maharashtra , 
in consultation with the Accountant General ( Commercial Audit ), Maharashtra , Mumbai hereby 
entrusts the audits of the accounts of the Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 
for a further period of 5 years commencing on the 1st April 2012 and ending on the 31st March 
2017 to the Comptroller and Auditor General of India , on the terms and conditions mentioned in 
the Annexure hereto . 


ANNEXURE 


1 . The Comptroller and Auditor General of India may suggests the appointment of a primary 
auditor to conduct the audit on behalf and on the basis of direction /guidelines issued by him . 
Where such an auditor is appointed , the fees shall be payable by Maharashtra State Khadi and 
Village Industries Board to that auditor. Where such an auditor is not appointed , expenditure 
incurred by the Comptroller and Auditor General of India in connection with the audit will be 
payable to him by the Board . 

2. In addition to audit to be conducted by the Primary Auditor where so appointed , the 
Comptroller and Auditor General of India will have the rights, to conduct test check of the accounts 
and to comment on and supplement the report of the Primary Auditor. 

3. The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in 
connection with audit , shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller 
and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts . 


4. The result of audit will be communicate by the Comptroller and Auditor General of India 
or any person appointed by him to Governing Body who shall submit a copy of report along with 
its observations to the Government. The Comptroller and Auditor General will also forward a 
copy of the report direct to Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २८ , २०१५ / फाल्गुन ९, शके १९ ३६ 


5. The audit entrusted to the Comptroller and Auditor General in public interest will be for 
a period of 5 years accounts from the 1st April 2012 to 31st March 2017 . 

6. The scope , extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller 
and Auditor General. 


7. The Comptroller and Auditor General will have the right to report to State Legislature, 
the result of audit, at his discretion . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


